मा.सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती श्री.एम.जी.गायकवाड 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीने सादर केलेल्या अहवालावर शासनामार्फत 
करावयाच्या कार्यवाहीसाठी शिफारस करण्याबाबत 
पूर्ण वेळ एक सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्‍त 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : जहिया-२०१७/प्र.क्र.१६/२०१७/का.७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४.११.२०१८. 


संदर्भ : शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक : जहिया-२०१७/प्र.क्र.१६/ 
२०१७/का.७, दिनांक ३०.१०.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. मधील ओळ क्र.३ मध्ये नमूद “समितीचे 
कामकाज” याऐवजी “श्री.पी.डी.करंदीकर, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांना त्यांचे कामकाज” असे वाचण्यात 
यावे. 


तसेच, परिच्छेद क्र.५ मधील ओळ क्र.५ मध्ये नमूद “करंदीकर समितीच्या अहवालावर” 
याऐवजी “न्या.गायकवाड समितीच्या अहवालावर” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१११४११११५०९७२४ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Yogesh Anant णा: 
Sawant ण णी हणा ल 


(योगेश अ. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


u=Tribal Development 
a, 


89f57ad6f8775d3, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, विधान सभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जहिया-२०१७/प्र.क्र.१६/२०१७/का.७, 


सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

१०. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

१३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 

१४. सर्व प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास, 

१५. श्री.पी.डी.करंदीकर, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), जी-१५, अथश्री कॉम्प्लेक्स, मगरपट्टा, मुंढवा 
रोड, हडपसर, पुणे-४११०३६, 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


